महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०७-०५-२०१८ व दिनांक २५-०५-२०१८ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, 
दिनांक ०९-०८-२०१६ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, 
दिनांक २३-१२-२०१६ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(१), ४(२) व ४(३) नुसार मंत्रालयीन सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक ०७-०५-२०१८ अन्वये करण्यात आले होते तर 
बदली अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४(४ व ४(५) नुसार व मा. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने मंत्रालयीन 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या समक्रमांकाचे दिनांक २५-०५-२०१८ च्या आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागात 
बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या आहेत. सदर आदेशातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना दिनांक 
३१-०५-२०१८ पर्यंत संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करावायाचे होते. तथापि, त्यांच्या सध्याच्या विभागामधून 
बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी अद्याप खाली नमूद सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त 
करण्यात आलेले नाही. आता संदर्भाधिन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक व शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार या आदेशान्वये त्यांना दिनांक ३१-०७-२०१८ (म.नं.) रोजी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे. खालील कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक 
५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. :- 


अ.क्र. | श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे नांव विभाग 
Fa २ ३ PB षु 
| १_| श्रीमती | नि.सं.शिदे शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग | ग्राम विकास विभाग 
२ श्री सं.बा.कदम जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
३ श्रीमती | सु.स.कनगुटकर । जलसंपदा विभाग विधी व न्याय विभाग 
४ श्री अ.सं.शिरसाट जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
५ श्रीमती | वृ.यो.सांगळे जलसंपदा विभाग कृषि व पदुम विभाग 
६ | श्रीमती | रो.रा.सकपाळ विधी व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
७ । श्रीमती | स.सं.पावसकर = | गृहनिर्माण विभाग सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
८ | stadt | न.नि.सावंत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | जलसंपदा विभाग 
विभाग 
९ श्री वि.श.जाखळलेकर | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
पर्व ० श्री शि.ळा.पडोल्या । उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
।_११_ | १ श्री म.भि.काळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आदिवासी विकास विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 


२. संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर 
रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 

३. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार उपरोक्त तक्त्यात नमूद सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नसल्याने, ते जर त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालावधी 
सेवाखंड धरण्यात येईल. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/////.॥181895118.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७५१०७७५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Imtiyaz Musht: 
arashtra, ou=General 


| mM t j ya Z Adie Department, postalCode=400032 
Mushtaque Kazi 000 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन ern (संबंधित 

३. सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 

४. निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


